श्री धनदाई माता बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, sar, 
ता.जि.धुळे संचलित राजे संभाजी प्राथमिक विद्यालय, 
मोहाडी उपनगर, ता.जि.धुळे शाळेचे पारोळा, ता.पारोळा, 
जि.जळगांव येथे स्थलांतराबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः MIATA ३२१६/प्र.क्र.२८८/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ जुले, २०१९ 
वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ २०१२/(५९/१२) माशि-२, 
दिनांक ३१ जुलै, २०१३. 
संदर्भ: 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक यांचे क्र.शिउस/नावि/प्राथ/स्थलांतर/२०१६/४६६५-६७, 
दिनांक ८ मार्च, २०१६ चे पत्र 
प्रस्तावना : 
श्री धनदाई माता बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, अंचाडे, ता.जि.धुळे संचलित राजे संभाजी प्राथमिक विद्यालय, 
मोहाडी उपनगर, ता.जि.धुळे या मराठी माध्यमाच्या विनाअनुदानित प्राथमिक शाळेचे, पारोळा, ता.पारोळा, जि.जळगांव 
येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय : 
सदर स्थलांतराबाबत शासन निर्णय, दिनांक ३१ जुले, 2093 मधील निकषांची पूर्तता होत नसल्याने, 
श्री धनदाई माता बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, अंचाडे, ता.जि.धुळे संचलित राजे संभाजी प्राथमिक विद्यालय, मोहाडी 
उपनगर, ता.जि.धुळे या मराठी माध्यमाच्या विनाअनुदानित प्राथमिक शाळेचे, पारोळा, ता.पारोळा, जि.जळगांव येथे 
स्थलांतर करण्याचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१२१६५८३८३९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 


. . DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
fa V | Nn वे] ठे fa al Education And Sports, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed1ed4f4f 


M Nn d h e ce865eda3495969f77d97c89a, cn=Pravin Rajaram 
U Mundhe 


(प्रविण मुंढे ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, धुळे 
अध्यक्ष/ सचिव, श्री धनदाई माता बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, अंचाडे, ता.जि.धुळे 
५. निवडनस्ती (एसएम-१) 


Cc 40 A -0 


